ठेव संलग्न विमा योजनेचा लाभ 
विनाविलंब अदा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ठेवियो१०.१८/प्र.क्र.१७२/अर्थ-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक- ११ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा: 
१.शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि क्र. भनिनि १०९१/प्र.क्र.२६/९१/१३-अ, दिनांक २१.११.१९९२ 
२. शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि क्र. भनिनि २००६/५६/प्र.क्र.७२/०६/१३-अ, दिनांक ७.११.२००७ 
३.शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग क्र. ठेवियो १००८/(२४९/२००८) अर्थ-१ दि.२६.५.२००८ 
४. शासन पत्र क्र. ठेवियो १०.१२/(३८५/२०१२)अर्थ-१, दि. ५.१.२०१३. 


परिपत्रक :- 


शासन सेवेत कार्यरत असलेल्या व निधन पावलेल्या भविष्य निर्वाह निधी वर्गणीदाराच्या 
वारसदारांना ठेव संलग्न विमा योजनेचा लाभ विनाविलंब मिळण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक टप्प्यावर करावयाच्या 
कार्यवाहीसाठीची कालमर्यादा संदर्भाधिन क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये विहित करण्यात आली आहे. त्यानुषंगाने 
आव्यक त्या सूचना सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांना संदर्भ क्र ३ अन्वये देण्यात आल्या आहेत. तथापि काही 
कार्यालयप्रमुखांकडून या योजनेचा लाभ वर्गणीदारांच्या वारसदाराला दिला जात नाही अथवा तो विलंबाने 
दिला जात असल्याची बाब झासनाच्या निदर्शनास आल्याने शासनाने उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.२ च्या 
परिपत्रकान्वये संदर्भाधिन क्र. १ च्या शासन परिपत्रकात दिलेल्या कालमर्यादा पाळण्याबाबत पुन:श्च सुचना 
देण्यात आल्या असल्या तरीही काही नियंत्रक अधिकाऱ्यांकडून ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत निधी मंजूर 
करुनही त्याचे SH वारसदारांना आर्थिक वर्ष संपुष्टात येईपर्यंत दिळा जात नसल्याची व नंतर सदरचा 
निधी ३१ मार्च रोजी समर्पित करण्यात येतो असे निदर्शनास आले आहे. 


सबब, सर्व नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी व कार्यालय प्रमुखांनी मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या 
वारसदारांना ठेव संलग्न विमा योजनेखाली देय असलेली रक्‍कम विनाविलंब देण्याची कार्यवाही करावी 
अशा सूचना पुन्हा देण्यात येत आहेत. तसेच यापूर्वी संदर्भाधिन क्र. १ अन्वये विहित केलेली कालमर्यादा 
पाळली जाईल याची दक्षता घ्यावी अन्यथा या प्रकरणी विलंबास जबाबदार असणाऱ्या अधिकारी/कर्मचारी 
यांचेविरुध्द शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ अंतर्गत कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ठेवियो१०.१८/प्र.क्र.१७२/अर्थ-१ 


सदर TA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥चीचा9590॥9.90०0.॥॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८१०१११६१५१२७५२७ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने 


ee Digitally signed by Uddhav Rabhaji Dahiphale 
U d d h a V R a b h a | DN: c=IN, o=Government 1t Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=05b3ca49b9a0a924fd4d8743e6e254e742308f021 


Dahiphale suc Dh 
(उ.र.दहिफळे) 

सोबत : विवरणपत्र आंतर वित्तीय सल्लागार व उप सचिव 
प्रति, 

१. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे, 

२. सर्व मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

३. सर्व अधिक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, 

४. स्वीय सहायक प्रधान सचिव (जलसंपदा) जलसंपदा विभाग, मंत्राळय,मुंबई. 

५. स्वीय सहायक सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, Hass, Aas 

६. अवर सचिव ( गृ.व्य.)/(अर्थ, लेखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

७. कार्यासन अधिकारी, आ(म),रोख,लेखा, जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

८. अर्थ-१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ठेवियो१०.१८/प्र.क्र.१७२/अर्थ-१ 


शासन परिपत्रक जलसंपदा विभाग, क्र. ठेवियो१०.१८/प्र.क्र.१७२/अर्थ-१, 


दिनांक ११ ऑक्टोबर, २०१८ चे सहपत्र 


ठेव संलग्न विमा योजनेच्या प्रस्तावासोबत शासनाकडे पाठवायच्या आवश्‍यक माहितीचे 


विवरणपत्र 


मृत कर्मचाऱ्याचे संपूर्ण नाव व पदनाम 


भविष्य निर्वाह निधी लेखा क्रमांक 


शासकीय सेवेत असताना मृत्यु झाला आहे 
का? 
मृत्यूचा दिनांक 


वर्गणीदाराने ५ वर्ष सेवा पूर्ण केली आहे काय ( 
प्रथम नियुक्तीचा दिनांक नमूद करावा) 


मृत्यूलगत पूर्वीच्या ३६ महिन्यातील जास्तीत 
जास्त कालावधी ज्या पदावर व्यतित केला 
आहे त्या पदाचे नाव व वेतनश्रेणी 


भविष्य निर्वाह निधीतील मृत्युपूवीच्या ३६ 
महिन्यातील कमीत कमी शिल्लक रक्‍कम 


भविष्य निर्वाह निधीतील मृत्युपूवीच्या ३६ 
महिन्यातील सरासरी शिल्लक रक्‍कम 

अ) गट अ.ब,व क च्या कर्मचाऱ्यांच्या 
बाबतीत सरासरी रकमेबाबत 
महालेखापाल कार्यालयाच्या 
प्राधिकार पत्राची साक्षांकित प्रत 
प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्‍यक आहे. 
(मूळ प्रतसादर करुनये) 

आ) चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या बाबत 
संबंधित आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्यांनी द्यावयाच्या सरासरी 
रकमेच्या हिशोबाचा तक्‍ता तसेच पात्र 
होणाऱ्या रक्‍्कमेबाबतचे स्वयंस्पष्ट 
अभिप्राय प्रस्तावासोबत सादर करणे 
आवर्यक आहे. 


नियंत्रक अधिकारी 


बि.डी.एस. सांकेतांक 


la ठ 


नामनिदेशित व्यक्तीचे नाव व मृत कर्मचाऱ्याशी 
असलेले नाते. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


